राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरीत करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: प्रशिक्ष-२०२४/प्र.क्र.११/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १९ मार्च, २०२४ 

ज्ञापन: 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना त्यांचे पत्र H.DTEM- 
DQWOTEQP/28/2028-DESK-4, दिनांक २५/०१/२०२४ ला अनुसरून असे कळविण्याचे मला आदेश आहेत की, तंत्र 
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेअंर्तगत येणा-या संस्था/ कार्यालयातील कार्यरत वर्ग-अ 
संवर्गातील अधिकारी यांचेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात यशंवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे 
मार्फत देण्यात आलेल्या प्रशिक्षणावरील रु. ७५.६० लक्ष इतक्या निधीची मागणी केली आहे 
२. सदर प्रयोजनासाठी सन २०२३-२४ मध्ये संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
रू. ७०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष फक्त) इतके अनुदान याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुचे ज्ञापन वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३, विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र.१० 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारीक सं.क्र.३०६/व्यय- 
५, दिनांक ११/०३/२०२४ अन्वे दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे 
४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१९१२४२४८२४०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
25c07c769245c23a43a4905¢46cddeOet54f3944caf 1 c620aSbc6 
e 
SHAKUR MULANI : 


( हाहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. उपसचिव (समन्वय), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
९. कक्ष अधिकारी, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, अर्थसंकल्प कक्ष 


